पदोन्नती आदेशा रद्द करणेबाबत 
श्री.गिरीशचंद्र कालिदास देडापांडे, 
उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१८३/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक:- 29.09.2098 


वाचा- शासन Beal क्रमांक- पीओजी-२०१८/प्र.क्र. १८३ /सेवा-२ दिनांक:- ३१.१०.२०१८ 


QIN आदेठा 


AR «seat क्रमांक- पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१८३/सेवा-२ दिनांक:-३१.१०.२०१८ अन्वये 


श्री.गिरीशचंद्र कालिदास देशपांडे, शाखा अभियंता यांना महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप 


विभागीय अधिकारी पदावर पदोन्नतीने उप अभियंता, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 


कोकण कार्यालय, मुंबई येथे पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. 


२. श्री. देशपांडे यांनी त्यांच्या कौटुंबिक अडचणींमुळे उक्त शासन आदेशान्वये उप विभागीय अधिकारी 


पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपात नाकारत असल्याचे दिनांक १७.१२.२०१८ च्या 


पत्रान्वये कळविले आहे. 


३.  श्री.गिरीशचंद्र कालिदास देडापांडे, शाखा अभियंता यांनी केलेल्या विनंतीनुसार त्यांना दिनांक 


३१.१०.२०१८ च्या आदेशान्वये उप विभागीय अधिकारी पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती या आदेझान्वये रद्द 


करण्यात येत आहे. 


४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १२.९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार श्री. CaaS यांचा 


उप विभागीय अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीच्या पुढील २ वर्षाच्या निवडसूचीत समावेश करण्यात येऊ 


नये. तिसऱया वर्षाच्या निवडसूचीत श्री.देशपांडे यांची पदोन्नतीसाठी पात्रता तपासण्यात यावी व त्यावेळच्या 


गुणवत्तेप्रमाणे ते पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास त्यांचा नियमित निवडसूचीत समावेञञा करण्यात यावा. 


५.  श्री.देशपांडे यांनी पदोन्नती नाकारली असल्याने, त्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत उप 


विभागीय अधिकारी पदाच्या वेतनश्रेणीचे लाभ दिले असल्यास ते काढून घेण्यासंदर्भात वित्त विभागाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार उचित कार्यवाही करण्यात यावी. 


PIR Beat क्रमांक- पीओजी-२०१८/प्र.क्र. १८३ /सेवा-२ दिनांक:- 29.9.2098 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२११४४६५३१७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swati Sachin Patil 


e e 
S t S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Wa | a C 1 | Nn Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9a405e95 1 c6ec6cfa245ccd2e14e35d61d1041042 
3aed62a90cb7f77£7905b4d, 


H seriaINumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c4 
a | 8905da5f33dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Swati Sachin Patil 


Date: 2019.01.21 14:49:05 +05'30' 


(स्वाती पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महाळेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे/कोकण 
३. श्री.गिरीशचंद्र कालिदास देशपांडे, शाखा अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.वि.पुणे यांचेमार्फत 
४. प्रधान सचिव (सा.बां) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. कार्यासन आस्था-१ / आस्था-३/ सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


ळ 


